स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत दर्शनिका 
विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या 
कार्यक्रमांवरील खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- दर्शनि-२०२३/प्र.क्र.४६/सां.का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १२ एप्रिळ, २०२३. 


वाचा :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र. १८४/ 
सां.का.४, दिनांक २८.९.२०२१ 

२.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र. १७२ 
(भाग-१)/ सां.का.४, दिनांक १३.१०.२०२१ 

३.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/ 
सां.का.४, दिनांक १७.०२.०२३ 

४. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग यांचे पत्र क्र.१९८, दिनांक १ मार्च, 2023 व 

पत्र क्र.संकीर्ण-अकाम-१९८दिनांक ६ मार्च,२०२३ 


प्रस्तावना:- 
भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” 

राज्यात साजरा होत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी महोत्सव आयोजनासाठी संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये विविध समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यास अनूसरून मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य 
यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर समिती गठीत करण्यात आली आहे. या कोअर समितीने स्वातंत्र्याचा अमृत 
महोत्सव अंतर्गत,धोरण समितीने शिफारस केलेल्या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरविणे तसेच, निधीच्या 
नियोजनाबाबत संबंधितांना शिफारस करावयाची आहे. त्यानुसार मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी दिनांक of डिसेंबर,२०२२ रोजी सहयाद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झालेल्या 
कोअरसमितीच्याबैठकीत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त गॅझेटियर व पुरवणी गॅझेटीयर मुद्रण व 
प्रकाशन माहिती जनतेस उपलब्ध करुन देण्यासाठी दर्शनिका विभागासाठी (इतिवृत्तातील अ.क्र. ८ अन्वये) 


रू.८.०० कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आल्याचे संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये कळविळे आहे. 


त्यानुषंगाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत दर्हनिका विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या 
कार्यक्रमांसाठी होणा-या एकूण खर्च रू.२,८४,९०,१०७/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव दर्डनिका विभागाने शासनास संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रांन्वये शासनास सादर केला आहे.त्यानुसार सदर 


रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि-२०२३/प्र.क्र.४६/सां.का. २ 
शासन निर्णय :- 
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या एकछत्री योजनेअंतर्गत दर्शनिका विभागाकडून करण्यात येत 
असलेल्या पुढीलबाबी /कार्यक्रमांवरील एकूण रू.२, ८४, ९०,१०७/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी चौ-याएऐंशी लक्ष 


नव्वद हजार एकशे सात फक्त) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. कार्यक्रमाचा तपञीील कार्यक्रमांवरील 

क्र. खर्च 

| चिरनेर जंगल सत्याग्रह गझेटीयर छपाई रू.३,४५,४८२/- 

२ । जिल्हा विशेष पुरवणी रू.२,५३,६००/- 
(AHA तयार करणे) 

३ | स्वातंत्र्य आंदोलन इतिहास आधार साहित्य खंड 9-93 रू.१००,०००/- 
मोबाईल अँपचे लोकापर्ण कार्यक्रम 

४. । स्वातंत्र्य समरातील महाराष्ट्राचे योगदान रू.४,९५,४६८/- 
विशेष प्रकाठान 


५. | स्वातंत्र्यसमरातील महाराष्ट्राचे योगदान, महाराष्ट्र गोव्याचा 
ऐतिहासिक भूगोल, स्वतंत्र्यता संग्राम मे महाराष्ट्र का योगदान 
चे विशेष प्रकाशन महाराष्ट्र समाज सुधारक आणि विचारवंत 
विशेष WHR ग्रंथ, यात्रा व उत्सव कोकण विभाग राज्य रू.२५,५६,८८२/- 
गॅझेटीयर व रायगड जिल्हा विशेष पुरवणी गॅझेटीयर छपाई 
(शासकीय मुद्रणालय, मुंबई) 


६. | नागपूर जिल्हा गॅझेटीयर, चंद्रपूर जिल्हा गॅझेटीयर (भाग-१ व | रू.१,६९,३६,१४०/- 
भाग-२) वर्धा जिल्हा गॅझेटीयर छपाई (शासकीय मुद्रणालय, 
नागपूर) 


७. | प्रवरा खोरे WR, काष्टवनोपज गॅझेटीयर जळगाव रू.५४,५३,९१५/- 
गॅझेटीयर,परभणी गॅझेटीयर पुरवणी गॅझेटीयर व विशेष 
पुरवणी पुस्तक छपाई व बांधणी (शासकीय मुद्रणालय, पुणे) 


८. | महात्मा गांधी संकलित वाडमय(१-५० खंडभाग-१ पेनड्राइव्ह) | रू.७,३६,०००/- 


९. | हुतात्मे व स्वातंत्र्य सैनिकांची आंडीओ क्लीप तयार करणे । रू.११,०४,५३२/- 


a o.| बुलढाणा गेझेटीयर छपाई रू.५,०८,०८८/- 


एकूण रक्‍कम रू.०२,८४,९०,१०७/ 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि-२०२३/प्र.क्र.४६/सां.का. 2 


3. 


उपरोक्त बाबी/कार्यक्रमांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “झेडडी-२, प्रधान लेखाशिर्ष 2204 कला 


व संस्कृती (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम(कार्यक्रम) 
(२२०५ ३७३३), ५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालील सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग 
दोन, दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-एक, उपविभाग तीन अ.क्र.४, 
परिच्छेद २७ (२) (अ) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच 
नियोजन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०४१२१५५९१८९६२३ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIDYA HEMANT 
WAGHMARE 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१.मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२.मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

६. प्रधान सचिव (सां.का.),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

८.उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९.उप सचिव (व्यय-१५),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

१३. उपसचिव (सां.का. ४), पर्यटन व सांस्कतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (सां.का. ४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 

१५. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


